“Aten वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.५६६ (भाग-३)/परि-२ (१) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ९ नोव्हेंबर, २०११ 


वाचा :- शासन आदेश क्र.: एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ (३१), दिनांक ३१ मे, २०११ 


शासन आदेश :- श्री.मोहनलाल जैन, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संदर्भिय आदेशान्वये 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्‍चिम) येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर बदलीच्या 
आदेशात अंशत: बदल करुन त्यांची पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, औरंगाबाद येथील रिक्‍त 
पदी करण्यात येत आहे. 


2. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.मोहनलाल जैन, मोटार वाहन निरीक्षक यांना 
तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्री.मोहनलाल जैन, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 
त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार 


स्विकारावा. 

३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

g. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 

षः सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 


व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही दहा दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार 
| नाहीत. त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


नर झज की 
(अ. धो. गांगर्ड ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्‍चिम)/औरंगाबाद. 

श्री.मोहनलाल जैन, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,मुंबई (पश्‍चिम). 

जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद. 

निवड निस्ती (परि-३) 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६(भाग-३)/परि-२ (२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ९ नोव्हेंबर, २०११ 


वाचा :- शासन आदेश क्र.एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ (२८), दिनांक ३१ मे, २०११ 


शासन आदेश :- श्री.बाळासाहेब भानुदास भवाळ, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संदर्भिय 
आदेशान्वये उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर 
बदलीच्या आदेशात अंशत: बदल करुन त्यांची पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, औरंगाबाद 
येथील रिक्‍त पदी करण्यात येत आहे. 


रः संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.बाळासाहेब भानुदास भवाळ, मोटार वाहन 
निरीक्षक यांना तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्री.बाळासाहेब भानुदास भवाळ, मोटार वाहन निरीक्षक 
यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकार्‍यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या 
ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
ण. सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 


व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही दहा दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार 
नाहीत. त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


a d 
( अ. धो. गांगर्डे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद. 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली 

श्री.बाळासाहेब भानुदास भवाळ, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली. 

जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद. 

निवड निस्ती (परि-३) 


= वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६(भाग-३)/परि-३ (२) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ९ नोव्हेंबर, २०११ 


वाचा :- शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ (३३), दिनांक ३१ मे, 2099 


शासन आदेश :- श्री.अरुण शामराव पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक योची बदली वरील संदर्भिय 
आदेशान्वये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर 
बदलीच्या आदेशात अंशतः बदल करुन त्यांची पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, नाशिक 
येथील बदलीने रिक्‍त झालेल्या पदी करण्यात येत आहे. 


रे. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.अरुण शामराम पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक 
यांना तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्री.अरुण शामराम पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या 
पदाचा कार्यभार त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ 
कार्यभार स्विकारावा. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
५. सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 


व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही दहा दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार 
नाहीत. त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


a Ne 
( अ. धो. गांगुर्डे 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, नागपूर. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, औरंगाबाद/नाशिक. 

श्री.अरुण शामराव पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाशिक. 

जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, नाशिक. 

निवड निस्ती (परि-३) 


झिया वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६ (भाग-३)/परि-३ (४) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ९ नोव्हेंबर, २०११ 


शासन आदेश :- श्री.संभाजी गावडे, मोटार वाहन निरीक्षक यानी त्यांना नाशिक येथे तीन वर्षाचा 
कालावधी पूर्ण झाला असल्याने त्यांची नाशिक येथून बदली करण्याबाबत त्यांनी शासनास विनंती केली 
आहे. त्यानुसार प्रशासकीय कारणास्तव त्यांची पदस्थापना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, सांगली 
येथील बदलीने रिक्‍त होणार्‍या पदी करण्यात येत आहे. 


रे. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.संभाजी गावडे, मोटार वाहन निरीक्षक यांना 
तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्री.संभाजी गावडे, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 
त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार 
स्विकारावा. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
%. सदर बदली त्याच्या विनंतीवरुन करण्यात आली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी 


तसेच बदली प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


६. सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱयांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही दहा दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार 
नाहीत. त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


वि स = 
( अ. धो. गांगु 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाशिक. 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली. 

श्री.संभाजी गावडे,मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली 

जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, सांगली 

निवड निस्ती (परि-३) 


र. 


प्‌, 


प्रति, 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६ (भाग-३)/परि-३ (५) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ९ नोव्हेंबर, २०११ 


वाचा :- शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ (८५), दिनांक ३१ मे, २०१९ 


शासन आदेश :- श्री.गुणवंत निकम, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संदर्भिय आदेशान्वये 
उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर बदलीच्या आदेशात 
अंशत: बदल करुन त्यांची पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, मुंबई (पूर्व) येथील रिक्‍त पदी 
करण्यात येत आहे. 


संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.गुणवंत निकम, मोटार वाहन निरीक्षक यांना 


तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्री.गुणवंत निकम, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 
त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकार्‍यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार 


स्विकारावा. 
3. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱयांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 


व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही दहा दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार 
नाहीत. त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


“apy 
( अ. धो. गांगुर्डे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पूर्व) 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली. 

श्री.गुणवंत निकम,मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, सांगली. 
जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, सांगली 

निवड निस्ती (परि-३) 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६(भाग-३/परि-३ (६) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ९ नोव्हेंबर, २०११ 


शासन आदेश :- श्री.बाळासाहेब वा.पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक यांची प्रशासकीय कारणास्तव 
अमरावती येथून पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, कोल्हापूर येथील रिक्‍त पदी करण्यात येत 
आहे. 


रै. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.बाळासाहेब वा.पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक 
यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. श्री.बाळासाहेब वा.पाटील, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या 
पदाचा कार्यभार त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकार्‍यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ 
कार्यभार स्विकारावा. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
द. सदर बदली त्याच्या विनंतीवरुन करण्यात आली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी 


तसेच बदली प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


६. सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱयांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही दहा दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार 
नाहीत. त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


कक A 
(अ. धो. गांगर्डे ) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, अमरावती/कोल्हापूर 

श्री.बाळासाहेब वा.पाटील,मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय,अमरावती. 

जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, अमरावती. 

निवड निस्ती (परि-३) 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६(भाग-३)/परि-३ (७) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ९ नोव्हेंबर, २०११ 


वाचा :- शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.५६/परि-३ (३२), दिनांक ३१ मे, 2099 


शासन आदेश :- श्री.राजेंद्र शिपी, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संदर्भिय आदेशान्वये 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्‍चिम) येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर बदलीच्या 
आदेशात अंशत: बदल करुन त्यांची पदस्थापना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, बीड येथील रिक्‍त 
पदी करण्यात येत आहे. 


रे. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.राजेंद्र शिपी, मोटार वाहन निरीक्षक यांना तात्काळ 
कार्यमुक्त करावे. श्री.राजेंद्र शिपी, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार त्यांच्या 
कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


7 हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
५. सदर बदली त्याच्या विनंतीवरुन करण्यात आली असल्यामुळे त्यांना पदग्रहण अवधी 


तसेच बदली प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


&. सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही दहा दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार 
नाहीत. त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


aS २९ 
(अ. at. गांगर्ड ) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 
प्रति, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्‍चिम) 
श्री.राजेंद्र शिपी, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (पश्‍चिम). 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी , बीड 
जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, बीड. 
निवड निस्ती (परि-३) 


= वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२१९/प्र.क्र.६६(भाग-३)/परि-३ (८) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ९ नोव्हेंबर, २०११ 


वाचा :- शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ (२६), दिनांक ३१ मे, २०११ 


शासन आदेश :- श्री. प्रकाश शिवाजी बागडे, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संदर्भिय 
आदेशान्वये उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जालना येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर 
बदलीच्या आदेशात अंशतः: बदल करुन त्यांची पदस्थापना प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, पुणे येथील 
रिक्‍त पदी करण्यात येत आहे. 


2. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.प्रकाश शिवाजी बागडे, मोटार वाहन निरीक्षक 
यांना तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्री.प्रकाश शिवाजी बागडे, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा 
कार्यभार त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार 
स्विकारावा. 


३. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
ण. सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 


व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही दहा दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार 
नाहीत. त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


-_— 2 


oS शी 
( अ. धो. गां 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, . 
प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 
परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे. 
श्री.प्रकाश शिवाजी बागडे, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जालना. 
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जालना 
जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, पुणे. 
निवड निस्ती (परि-३) 


मोटार वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६(भाग-३)/परि-३ (९) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ९ नोव्हेंबर, २०११ 


वाचा :- शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ (५५), दिनांक ३१ मे, २०११ 


शासन आदेश :- श्री.रमेशचंद्र लिंबाजी खराडे, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संदर्भिय 
आदेशान्वये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर बदलीच्या 
आदेशात अंशत: बदल करुन त्यांची पदस्थापना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, जालना येथील रिक्‍त 
पदी करण्यात येत आहे. 


रे. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.रमेशचंद्र लिंबाजी खराडे, मोटार वाहन निरीक्षक 
यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. श्री.रमेशचंद्र लिंबाजी खराडे, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या 
पदाचा कार्यभार त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ 


कार्यभार स्विकारावा. 

3. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 

द. सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱ्यांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 


व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही दहा दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार 
नाहीत. त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


भा 
( अ. धो. maT) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे. 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जालना. 

श्री.रमेशचंद्र लिंबाजी खराडे, मोटार वाहन निरीक्षक, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे. 
| जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, जालना. 
| निवड निस्ती (परि-३) 


शिया पडा वाहन निरीक्षकांच्या बदल्याबांबत 


महाराष्ट्र शासन 

| गृह विभाग 

| शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६(भाग-३)/परि-३ (१०) 
| मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक - ९ नोव्हेंबर, २०११ 


वाचा :- शासन आदेश क्रमांक : एमव्हीडी १२११/प्र.क्र.६६/परि-३ (८), दिनांक ३१ मे, २०११ 


शासन आदेश :- श्री.विजय शामराव सावंत, मोटार वाहन निरीक्षक यांची बदली वरील संर्दर्शिय 
आदेशान्वये प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) येथे करण्यात आली आहे. त्यांच्या सदर 
बदलीच्या आदेशात अंशतः बदल करुन त्यांची पदस्थापना उप प्रादेशिक परिवहन कार्यायल, पेण 
येथील रिक्‍त पदी करण्यात येत आहे. 


रे. संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी श्री.विजय शामराव सावंत, मोटार वाहन निरीक्षक 
यांना तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. श्री.विजय शामराव सावंत, मोटार वाहन निरीक्षक यांनी त्यांच्या पदाचा 
कार्यभार त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्यांकडे सोपवून नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ कार्यभार 


स्विकारावा. 
| 3. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
४. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 
णः सदर आदेश प्राप्त होताच वरील अधिकाऱयांनी पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. जे अधिकारी सदर आदेश प्राप्त होऊनही दहा दिवसाच्या आत पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणार 


नाहीत. त्यांच्याविरुध्द विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात येईल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


( अ. धो. eS 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन, 

प्रति, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र, मुंबई. 

परिवहन आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य). 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पेण 

श्री.विजय शामराव सावंत, मोटार वाहन निरीक्षक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई (मध्य) . 

जिल्हा कोषगार अधिकारी कार्यालय, पेण 

निवड निस्ती (परि-३) 


